विद्यावाचस्पती 
गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२३४) दशश्लोकीस्तुती -१ 

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं 
स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः । साम्बायास्तु नमो 
मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मम रतिः 
साम्बे परब्रह्मणि ।। १।। 

भगवान श्रौशंकरांच्या दिव्य वैभवाचे वर्णन करणारे जगद्रुरु 
आदि शंकराचार्यांचे आणखी एक सुंदर स्तोत्र म्हणजे दशश्लोकीस्तुती. 
लोकसंख्येच्या विस्तारा वरून केलेले हे नामकरण. 

आचार्य श्री म्हणतात, 

साम्बो नः कुलदेवतं - अंबा श्रीपार्वतीसह असणारे भगवान 
सांब आमचे कुलदेवत आहेत. 

पशुपते- सकल जीवांच्या संचालका, 

साम्ब त्वदीया वयं - हे भगवान शंकरा आम्ही तुझेच दास 
आहोत. साम्बं स्तौमि-मी भगवान शंकरांचे स्तवन करीत आहे. 
सुरासुरोरगगणाः - सुर, असुर आणि उरग असे तीन शब्द यात 
आहेत. सुर म्हणजे देवता. असुर म्हणजे राक्षस तर उरग म्हणजे 
नाग. उर म्हणजे छाती तिच्या आधारे तो पुढे जातो, म्हणजे 
सरपटत सरपटत पुढे जातो त्यामुळे त्याला उर-ग असे म्हणतात. 

हे तीनही प्रकारचे जीव भगवान शंकरांचे गण आहेत. या 
सगळ्यांवर त्यांची सत्ता चालते. 

साम्बेन संतारिताः - हे तीनही जीव भगवान शंकरांद्वारे तारले 
जातात. श्री शंकरच या सगळ्यांचा उद्धार करतात. 

साम्बायास्तु नमो मया विरचितं - मौ केलेला हा नमस्कार 
शंकरांना असो. 

साम्बात्परं नो भजे- भगवान शंकरांपेक्षा श्रेष्ठ मला 
पूजण्यासाठी काहीही नाही. तेच परम सत्ता आहेत. 
साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं - मी भगवान शंकरांचा अनुचर अर्थात्‌ 
दास आहे. 

मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि - परब्रह्मस्वरूप असणाऱ्या भगवान 
शंकरांच्याच ठाई माझी पूर्ण भक्ती जडलेली आहे. 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२३५) दशश्लोकीस्तुती-२ 

विष्णवाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं 

यं शंभुं भगवन्वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः । 
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूबुस्तत- स्तस्मिन्मे 
हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। २॥। 

भगवान शंकरांच्या चरित्रातील दिव्य लीला म्हणजे 
त्रिपुरासुरवध. त्या लीलेचे चिंतन करीत भगवान जगद्नुरु आदि 
शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

विष्णवाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं - विष्णू 
इत्यादिक देवता स्वतः ज्या त्रिपुरासुराला मारण्याकरिता समर्थ 
नव्हत्या. अर्थात स्वतः विष्णू युद्धाला आले तरी तो मरण्याची 
शक्यता नव्हती अशाच या अतिभयंकर राक्षसाला, 

यं शंभुं - ज्या भगवान शंकरांनी मारले त्या शंकरांना, 
आमचा नमस्कार आहे. 

भगवन्वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः - हे भगवंता आम्ही 
सर्व पशु आहोत. सामान्य जीव आहोत. आपणच एकटे पशुपतिनाथ 
आहात. 

त्या त्रिपुरसुरा समोर बाकीच्यांची अवस्था सामान्य पशूं 
समान झाली मात्र आपण पशुपतिनाथ होऊन त्याचा नाश केला 
असे आचार्य म्हणत आहेत. स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः 
स्वस्था बभूबुस्ततः - त्यानंतर ते संकट दूर झाल्यामुळे अर्थात 
त्रिपुरासुराचा वध झाल्यामुळे, त्याच्या त्रासाने त्रस्त झालेल्या, 
आपले लोक सोडून जाण्याचे दुःख अनुभवण्याची दुःखद 
परिस्थिती आल्याने दुःखित झालेल्या, आता ते दुःख दूर 
झाल्यामुळे ज्यांचे मन शांत झालेले आहे हे अशा सर्व देवता 
आनंदित मनाने आपापल्या स्थानी , आपापल्या लोकामध्ये 
सुस्थिर झाल्या.सुख अनुभव लागल्या. 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्ये परब्रह्मणि - हे सर्व 
ज्यांच्या कृपेने घडले भगवान परब्रह्म शंकरांच्या चरणकमलाशी 
माझे मन सुखाने रममाण होवो. मला तेथेच आनंद मिळणार 
आहे. 


गकर 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


२३६) दशश्लोकीस्तुती -३ 

क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कबिम्बद्रयं कोदण्डः कनकाचलो 
हरिरभूद्वाणो विधिः सारथिः । तूणीरो जलधिर्हयाः श्रुतिचयो मौर्वी 
भुजङ्गाधिप- स्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परत्रह्मणि ।। ३।। 

त्रिपुरासुर वधाची लीला करताना भगवान शंकरांनी जे विश्वव्यापक 
रूप धारण केले त्याचा संदर्भ चिंतनात घेऊन आचार्य श्री प्रस्तुत 
श्लोक सादर करीत आहेत. ते म्हणतात, 
क्षोणी यस्य रथो - क्षोणी अर्थात पृथ्वी हाच भगवंताचा रथ आहे. 

रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कबिम्बद्वयं - रथाचे दोन अंग म्हणजे त्याची 
दोन चाके. त्या आधारे रथ चालत असतो. सूर्य आणि चंद्र बिंब 
हीच भगवान शंकरांच्या रथाची दोन चाके आहेत. यात एक तर 
त्यांच्या गोल आकाराचा विचार आहे. दुसरा म्हणजे त्यांच्याद्वारे 
काळ निश्चित होत असल्याने त्याद्वारे पृथ्वीवरील सर्व क्रियांचे संचालन 
होत असते, पृथ्वीवरील सर्व जीवांची जीवनलीला पुढे जात असते 
या अर्थाने त्यांना चाके म्हटले आहे. 

कोदण्डः कनकाचलो - कनक म्हणजे सोन्याने बनलेला अचल 
म्हणजे पर्वत. अर्थात मेरू पर्वत. तो पर्वत ज्यांचे धनुष्य आहे. 

हरिरभूद्वाणो - भगवान विष्णू हेच त्यांचे बाण झाले आहेत. 
बाण चालवणाऱ्या इच्छेप्रमाणे जाऊन आपले कार्य करतो, त्याप्रमाणे 
भगवान विष्णू त्या भगवान शंकरांच्या इच्छेने जगाचे संचालन करतात 
असा भाव. 

विधिः सारथिः - या युद्धात भगवान ब्रह्मदेव हेच या दिव्य 
रथाचे सारथी झालेले आहेत. 

तूणीरो जलधिः- सागर हाच त्यांचा भाता आहे. सागरातील 
लहरी जशा कधीच समाप्त होत नाहीत तसे ज्यांच्या भात्यातील बाण 
कधीच संपत नाहीत असा भाव. हयाः श्रुति च - श्रुती अर्थात वेद 
हेच ज्यांची चार अश्व आहेत. 

यो मोर्वीभुजङ्गाधिपः- भुजंगाधिप अर्थात भगवान शेषनाग हेच 
ज्यांच्या धनुष्याची मौवी अर्थांत प्रत्यंच्या, दोरी आहेत. 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि- त्या परब्रहमस्वरूप 
भगवान शंकरांच्या चरणी माझे मन सदैव रममाण होवो. 


९८२२६४४६११ 


२३८) दशश्लोकीस्तुती - ५ 

गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोच्चार्य हस्तावुभो- 

वुद्धत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः । 

यस्य स्तम्भितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभव- त्तस्मिन्मे हृदयं 
सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। ५।। 

भगवान जगढ्रुर आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज भगवान 
शंकरांच्या एका आगळ्यावेगळ्या काहीशा गमतीदार लीलेचे वर्णन 
करीत आहेत. त्यातही ती लीला भगवान शंकरांनी स्वतः केली 
नसून त्यांचे गण श्रेष्ठ असणाऱ्या श्री नंदींनी केलेली आहे. 
अर्थात त्या नंदीच्या मागे भगवान शंकरांचे बल कार्य करीत 
असल्याने शेवटी ती भगवान शंकरांची लीला आहे. 

या गमतीदार प्रसंगाचे वर्णन करताना आचार्य म्हणतात, 

गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोच्चार्य हस्तावुभा- वुद्धत्याथ 
शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः - आपले दोन्ही हात 
उंच उभारुन, भगवान विष्णूंच्या पेक्षा मोठे कोणतेही दैवत नाही, 
अशी मोठ्याने गर्जना करीत महर्षी वेदव्यासांसमान श्रेष्ठ महर्षी 
भगवान शंकरांच्या जवळ गेले. 

यस्य स्तम्मितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवः- मात्र मंदीने 

आपल्या दिव्य सामर्थ्याने त्यांचे ते वर उचलले हात तसेच 
जखडून ठेवले. त्यांना हात खालीच घेता येईना. 

भगवान विष्णूची स्तुती करून देखील ते हात खाली आले 
नाही असा भाव. अर्थात ज्या भगवान शंकरांच्या गणांची इच्छा 
भगवान विष्णू देखील मोडत नाहीत, 

या श्रष्ठत्वामुळेच हर हर महादेव ! म्हणतांना दोन्ही हात वर 
करून ज्यांच्या महनीयतेचा गौरव केला जातो. 

तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या भगवान 
शंकरांच्या ठिकाणी माझे मन सुखाने रममाण होवो. 


अरसाव 
विद्यावाचस्पती 


९८२२६४४६११ 


२३९) दशश्लोकीस्तुती -६ 
आकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो द्कूलायते 
शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते । 
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते 
तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। ६।। 
कोणत्याही श्रेष्ठ व्यक्तीला देखील सर्वगुणसंपन्न असा शब्द 
आपण सहज वापरतो. भगवंताच्या ठिकाणी तर अशा सर्व 
सदरणांची मांदियाळी च एकटलेली असते. 
बरे हे गुण त्यांच्यासाठी काही काळापुरते किंवा दाखवण्यापुरते 
नसतात. ते त्यांचे स्वरूप असते. अर्थात स्थाई भाव असतात. 
अशा गुणांची संख्या अपार आहे. त्यापैकी काही गुणांचा 
विचार करून आचार्य श्री म्हणतात, 
आकाशश्चिकुरायते - आकाश हेच त्यांच्या मस्तकावरील 
केस आहेत. 
दशदिशाभोगो दुकूलायते - दशदिशा हेच त्यांचे वस्र आहेत. 
अर्थात सर्वत्र तेच परब्रह्म तत्व व्यापलेले आहे. सर्वत्र 
भगवान शंकरच भरलेले आहेत. 
शीतांशुः प्रसवायते- मस्तकावर धारण केलेला चंद्र हेच ज्यांचे 
आभूषण आहे. 
सगळ्या जगाला शांती देणारी गोष्ट ज्यांच्याजवळ सहज 
विलास करते. 
स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते - कधीच विचलित न होणारा, 
परमस्थिर आनंद हे ज्यांचे स्वरूप आहे. 
तो त्यांचा आनंद स्वत:सिद्ध असल्याने तो कशाने कमी होत 
नाही किंवा जास्त ही होत नाही. 
वेदान्तो निलयायते - वेदांत अर्थात शास्त्र हेच यांचे घर 
आहे. त्यामध्ये जे निवास करतात. 
सुविनयो यस्य स्वभावायत्ते - आ हा त्यांचा स्वभाव 
आहे. त्यांच्या प्रत्येक सहज कृतीतून तोच जाणवतो. 
तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या 
परब्रह्मस्वरूप भगवान शंकरांच्या चरणकमली माझे हृदय सुखाने 
निवास करो. 


९८२२६४४६११ 


२४०) दशश्लोकीस्तुती -७ 

सहसनामनियमादम्भोरुहाण्यर्चय- न्नेकोनोपचितेषु नेत्रकमलं नैजं 
पदाब्जद्दये । सम्पूज्यासुरसंहतिं विदलयंस्रैलोक्यपालोऽभव- 
त्तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। ७।। 

भगवान श्री शंकरांच्या आणि भगवान श्री विष्णुच्या अद्वितीय 
संबंधाचा विचार मांडणाऱ्या अनेक कथा पुराणांमध्ये पहावयास 
मिळतात. 

अशाच एका कथेचा संदर्भ घेऊन भगवान जगद्रुरु आदि 
शंकराचार्य स्वामी महाराज प्रस्तुत श्लोक सादर करीत आहेत. 

सहस्रनामनियमादम्भोसुहण्यर्चय- न्रेकोनोपचितेषु नेत्रकमलं नैजं 
पदान्जद्वये । 

भगवान श्रीविष्णु नित्यनियमाने भगवान श्री शंकरांच्या 
सहस्रनामावलीचा उपयोग करीत श्री शंकरांच्या चरणकमलांबर 
एकेक कमलपुष्प अर्पण करतात. 

मात्र एके दिवशी अशा स्वरूपात कमलार पण करीत असताना 
एक कमळ कमी पडले. 

पूजास्थान सोडून उठायचे नसते. अन्य कोणाशी बोलायचे 
नसते. त्यामुळे आता करायचे काय? असा प्रश्न पडल्यानंतर श्री 
विष्णूंनी स्वतःचे एक नेत्र कमलच काढून भगवान शंकरांच्या 
चरणकमलावर समर्पित केले. 

अशा कथा, पूजा करीत असताना आपल्याला पाळावयाचे 
नियम सांगण्यासाठी तसेच कितीही विपरीत परिस्थितीत पूजेचा 
नियम मोडू नये हे सांगण्यासाठी निर्माण केलेल्या असतात. 
सांगितलेल्या असतात. 

सम्पूज्यासुरसंहतिं विदलयंखनैलोक्यपालोऽभवत्‌- अशाप्रकारे 
अलौकिक पूजा केल्यामुळे संपूर्ण राक्षस समुदायाचा विनाश 
करण्याच्या क्षमतेने ते संपन्न झाले. 

अर्थात भगवान शंकरांनी श्रीविष्णूच्या या अद्वितीय भक्तीने 
प्रसन्न होऊन त्यांना असा अद्वितीय वर दिला. 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या परब्रह्मस्वरूप 
असणाऱ्या भगवान शंकरांच्या चरण कमला वर माझे हृदय 
सुखाने निवास करो. 


२४९) दशश्र्लोकीस्तुती-८ 

शौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया 
समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने । मिथ्यावाचमपूज्यमेच सततं 
हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। 
८॥ 

ज्योतिलिंग स्वरूपात प्रगटलेल्या भगवान शंकरांच्या दिव्य 
स्वरूपाचा अंतपार जाण्याच्या, भगवान श्री विष्णू आणि भगवान 
ब्रह्मदेव यांनी केलेल्या प्रयासाची कथा पुराणांमध्ये प्रचलित आहे. 
त्याचा संदर्भ घेत आचार्य श्री म्हणतात, 

शोरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने 

सत्य वचनी भगवान विष्णू वराहरूप धारण करून त्या 
ज्योतिलिंगाच्या चरणाचे दर्शन घेण्यासाठी खाली गेले. 

भगवान शंकर ज्यावेळी ज्योतिलिंग स्वरूपात प्रगटले त्यावेळी 
श्री विष्णूंनी चरणाच्या दिशेने तर ब्रह्मदेवांनी मस्तकाच्या दिशेने 
शोध घेण्याचा प्रयल केला. 

अंतपार न सापडलेल्या श्री विष्णूंनी येऊन खरे खरे सांगितले. 

चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं - त्या सत्य वचनाने प्रसन्न 
होऊन श्रीशंकरांनी त्यांना संपूर्ण जगाचा नाथ बनविले. 

शिरोदर्शने 

मिथ्याबाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं 

दुसर्‍या बाजूला मस्तक पहावयास गेलेल्या श्री ब्रह्मदेवांनी 
मला अंत सापडला असे असत्य भाषण केल्यामुळे, भगवान 
शंकरांनी त्यांना कायम अपूज्य ठरविले. 

ते मस्तक नंतर कापून टाकले. 

त्याद्वारे सत्य वचनाचे महत्व ज्यांनी जगाच्या समोर अधोरेखित 
केले आहे, 

तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या परत्रह्मस्वरूप 
भगवान शंकरांच्या चरणकमलाशी माझे हदय सुखाने नांदत राहो. 


२४२) दशश्र्लोकीस्तुती -९ 

यस्यासन्धरणीजलाम्निपवनव्यी मार्क चन्द्रादयो 
विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो वर्तते । ओकारार्थविवेचनी 
श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे 
परब्रह्मणि ।। ९।। 

भगवान श्रीशंकरांच्या अष्टतनुधारी तथा सर्वश्रेष्ठ, तुरीय 
स्वरूपाचे वर्णन करताना या श्लोकात आचार्य श्री म्हणतात, 

यस्यासन्धरणीजलाग्निपवनव्यों मार्क चन्द्रा दयो 
विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता - धरणी म्हणजे पृथ्वी, जल, 
अग्नी, पवन म्हणजे वायू, व्योम म्हणजे आकाश, सूर्य आणि 
चंद्र, या सात गोष्टींसह या सगळ्यांचा आनंद घेणारा जीवात्मा, 
ही भगवान शंकरांची आठ रुपे आहेत. या आठही स्वरूपात 
भगवान शंकराच प्रगट झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना अष्ट 
तनूघारी असे म्हणतात. 

शास्त्रात भगवान शंकरांच्या आत्मानंदमग्न नटराज स्वरूपाचे 
जसे वर्णन केलेले आहे तसेच त्यांच्या विश्वव्यापक अष्टतनुधारी 
स्वरूपाचेही वर्णन केले आहे. 

महाकवी कालिदासांनी याच स्वरूपाला नांदीत वंदन केले 
आहे. 

नान्यत्ततो वर्तते - त्यांच्यापेक्षा भिन्न अन्य काहीही नाही. 
सर्वत्र तेच व्याप्त आहेत. ओंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्य 
शिवं - ओंकाराच्या अर्थाचे निरूपण करणारी श्रुती तुरीय अर्थात 
सर्वश्रेष्ठ शिव स्वरूपात ज्यांचे वर्णन करते, अर्थात उपनिषदे 
ज्यांच्यपेक्ष श्रेष्ठ काही नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगते. 

तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या परनरह्स्वरूप 
भगवान शंकरांच्या चरणकमलाशी माझे मन सुखाने नांदत राहो. 


९८२२६४४६११ 


२४३) दशश्लोकीस्तुती - ९० 

विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभूतयः सर्वेऽपि देवा यदा 
सं भूताज्लधे विंषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम्‌ । 
तानातांज्शरणागतानिति सुरान्योऽरक्षदर्धक्षणा- त्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन 
रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।। १०।। 


भगवान शंकरांच्या अनेक लीलांपैकी एक परम वैभवशाली 
लीला म्हणजे हलाहल प्राशन. 

अमृताच्या प्राप्तीसाठी देवतांनी आणि राक्षसांनी समुद्रमंथन 
केले. मंदर नावाच्या पर्वताला रवी तर वासुकी सर्पाला दोरी 
करण्यात आले. त्या घुसळणीमुळे वासुकीच्या विषाने समुद्रातून 


हलाहल नामक महाभयानक विष बाहेर आले. 

त्या प्रसंगाचा संदर्भ घेत आचार्य श्री म्हणतात, 

विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभूतयः सर्वेऽपि देवा यदा 
संभूताजलधेविंषात्परिभवं पराप्तास्तदा सत्वरम्‌ - 

जलधी अर्थात समुद्रातून निर्माण झालेल्या विषाने श्री 
विष्णू ब्रह्मदेव इ. देवता देखील पराजित झाल्या. अर्थांत त्याला 
स्वीकारु शकल्या नाही. 

त्या विषाची भयानकता इतकी होती की त्याच्या केवळ 
वाफेच्या स्पशाने पूर्वी शशिवर्ण असणारे भगवान श्री विष्णू काळे 
पडले. 

मग बाकीच्यांचा प्रश्नच काय? सर्वच हतबल झाले. 

त्यावेळी त्या सर्व देवता भगवान शंकरांना शरण आल्या. 

तानार्ताञ्शरणागतानिति सुरान्योऽरक्षदर्धक्षणात्‌ - 

त्या शरण आलेल्या देवता समूहांना ज्यांनी अर्ध्या क्षणात 
संरक्षण दिले. 

अर्थात त्यांनी अत्यंत कमी वेळात त्या विषाला प्राशन करून 
सगळ्यांची समस्या दूर केली. सगळ्यांना सुखी केले. 

तस्मिन्मे हदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि - त्या परत्रह्मस्वरूप 
भगवान शंकरांच्या चरण कमलाशी माझे हृदय कायम निवास करो. 


